जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०१३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र.१६७/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:-४ जुलै , २०२२ 


संदर्भ:- १) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक झेडएनजी-२०१३/प्र.क्र.९३/आस्था-४, 
दिनांक ४-२-२०१४ 
२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक झेडएनजी-२०१७/प्र.क्र.२५/आस्था-४, 
दिनांक ३-१०-२०१७ 
३) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक झेडएनजी-२०१५/प्र.क्र.३७/आस्था-४, 
दिनांक २५-५-२०१७ 
४ ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकशासन परिपत्रक क्रमांकः-जिपअ-२०१९ 
प्र.क्र.३४/आस्था-४, दिनांक २८ जानेवारी, 2020 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंता (बांधकाम) यांची दिनांक १.१.२०१३ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांमधील श्री.व्ही.जी. चिटगोपकर यांना संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये आणि श्री. पी.डी. 
नगराळे यांना संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला आहे. 
३. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांना उप विभागीय अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २०१५-१६च्या निवडसूचीसाठी या 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०१३ रोजीची दिनांक ४/२/२०१४ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची 
विचारात घेण्यात आली होती. 
४. श्री.नगराळे व श्री.चिटगोपकर यांचे नाव सन २०१५-१६ च्या निवडसूचीमध्ये मानिव दिनांक देऊन 
समाविष्ठ करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार श्री.नगराळे व 
श्री.चिटगोपकर यांच्या नावाचा समावेश कनिष्ठ अभियंता पदवीधर संवर्गाच्या दिनांक १.१.२०१४ रोजीच्या 
दिनांक ४.२.२०१४ रोजी प्रसिध्द झालेल्या ज्येष्ठतासुचीमध्ये करुन शुध्दीपत्रक काढण्याबाबत सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने त्यांच्या धारिका क्रमांक मानीव-२०२१/प्र.क्र.4१/आस्था-३ मधून कार्यालयीन 
टिप्पणीव्दारे ग्राम विकास विभागास विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र.१६७/आस्था-४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांमधील श्री.व्ही.जी. चिटगोपकर यांना संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये शासन आदेशा 
१.१.२०१५ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये ५२ हा ज्येष्ठता क्रमांक आणि श्री. पी.डी. नगराळे यांना संदर्भ क्रमांक 
३ च्या शासन निर्णयान्वये १.१.२०१५ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये ५४ अ हा ज्येष्ठता क्रमांक देण्यात आला 
होता. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विनंतीस अनुसरुन श्री.व्ही.जी.चिटगोपकर यांचा समावेश जिल्हा 
परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दिनांक १.१.२०१३ च्या यादीत करण्यात येत असून त्यांना दिनांक १.१.२०१३ च्या ज्येष्ठतायादी मध्ये 
“ १२२ अ " हा ज्येष्ठता क्रमांक देण्यात येत आहे 
३. तसेचश्री.पी.डी.नगराळे यांचा समावेश जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) 
( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक १.१.२०१३ च्या ज्येष्ठतायादीत करण्यात येत 
असून त्यांना दिनांक १.१.२०१३ च्या ज्येष्ठतायादी मध्ये * १२५ अ " हा ज्येष्ठता क्रमांक देण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७०४१४४२४३९०२० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत :- अनु.क्र. “ ११२ अ" आणि “१२५ अ" वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.07.04 14:45:08 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2093 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची ( भाग-१) 


नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक शौक्षणिक पात्रता । नियुक्तीचा | प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
विल २ ३ [ तल्ला 4 द 1७ | ८ ९ 
१२२ श्री.एस.बी.गिरी यवतमाळ ९ ल बी.ई. १५-६-१९९५ | भज-ब | उत्तीर्ण 
१२२अ श्री.व्ही.जी. चिटगोपकर उस्मानाबाद | १-७-१९६७ एएमआई  । २८-६-१९९५ | खुला उत्तीर्ण 
१२३  श्री.पी.एस.उपाध्ये यवतमाळ | १-५-१९६७ बी.ई. ८-९-१९९५ | इमाव उत्तीर्ण 
जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2093 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची (भाग-१) 
नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक शौक्षणिक पात्रता । नियुक्तीचा | प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
ae २ ३ ee न ५ द 1७ | ८ ९ 
१२५  श्री.टी.एम.गुंजाटे रायगड ॒ | २४-५-१९६७ बी.ई. ६-१०-१९९५ | खुला उत्तीर्ण 
आंतर जिल्हा बदलीने पदस्थापना 
अ श्री.पी.डी.नगराळे सर .ई. -१०- अ.जा. । उत्तीर्ण 
१२५अ श्री.पी.डी.नगरा नागपूर ४-१२-१९६५ बी.ई ११-१०-१९९५ | अ.जा त्तीर्ण (eve जिर 
१२६ श्री.व्ही.ए.ठाकरे यवतमाळ | ११-५-१९६५ बी.ई. ११-११-१९९५ | इमाव उत्तीर्ण 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


